आर्थिक वर्ष सन २०१०-११ 
*' मागणी क्र. बी -७, 


मुख्य लेखाशिर्ष ३०५१, बंवरेबदिपगृहे 
(३०५१ ०७४९) अंतर्गत अनुदान बितरण 
'करण्याबाषत. 
शासन निर्णय 
गृह विभाग 


© झासन निर्णय पीएलएन ०३१०/प्रक्र ९४/बंदरे -२, : 
| “मंत्रालय मुंबई - ४७०.०३२, विनांक ae मार्च, २०११: 


बाचाः २१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो 
/ मुकाअ/अर्थ-२/ यो. ख.बि.आ./१९०७, दिनांक २४ मार्च, २०११ 
२) शासन निर्णयःगृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र क्र १२/बंदरे-२, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २००६. .. . .. 
३) शासन परिपत्रक क्र. वित्त विभाग.क्र. अंदाज 20.22/ प्र क्र ३१ २०११/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक ४ मार्च, २०११ 


प्रस्तावना :- 


नौकासमूहाची खरेदी यासाठी सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षाकरीता मांगणी क्र. बी-७, 
लेखाशिर्ष ३०५१ - बंदरे ब दिपगृहे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्र बं इतर उपक्रम यांचा सहाय्यक अनुदान, ०२ . 
लहान बंदरे, (०१) मेरीटाईम बोर्डास सहाय्यक अनुदान, (०१) (०६) नौकासमूहाची खरेदी (राज्य) ._.. 
(योजनांतर्गत) (३०५१ ०७४१), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु. ५६००.०० लक्ष 
नियंतव्यय अर्थसंकल्पित झालेला आहे. .... क 

या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधुन नौकासमूहाची खरेदी करणे या कामासाठी निधी त्रितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी उपरोक्त "बाचा" येथील  . 
क्र. (१) येथोल दि. २४.३.२०१९१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. | and 


t 


२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची नवीन कामे ब उपंकरणे यांच्या संदर्भात खर्च करण्यासाठी | “- 
वित्तिय अधिकार, उपरोक्त "वाचा" येथील क्र. (२) येथील दिनांक to ऑक्टोबर, २००६ च्या शासन _. , 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास प्रदान करण्यात आले आहेतं. या वित्तिय अधिकारांच्या मर्यादेत ~~ 


नौकासमूहाची खरेदी करण्याच्या रु. १६००.०० लक्ष खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी दिली असून उपरोक्त "वाचा" येथील क्र. (१) येथील ने 

fe. 2.3. 2088 च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेली आहे. जे 

; या प्रयोजनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मंजूर झालेले अनुदान महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला . 
बितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येल आहे 


Ae 


GR/Dredger Unit 13:1.2011.lwp/ 13.1.2011 


. शासन निर्णय :- 


२. 


_"नौकासमुहाची खरेदी करणे या कामासाठी सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षामध्ये 
अर्थसंकल्पित झालेला .रु.. १६०००० लक्ष (अक्षरी रुपये सोळा कोटी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र 


: मेरीटाईम alate वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


__ .ा प्रथोननासाठी उपरोक्‍त निधीपैकी ९० टक्के निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) 


* ६५५७० 


*_ ०५११४ १४. Pr संगणकावदारे : 
च्या माध्यमातून ' वितरीत करण्यात आला आहे. 


३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-७, लेखाशिर्ष २०५१ - बंदरे ब दिपगृहे, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व.इतर उपक्रम यांना सहाय्यक अनुदान, (०२).लहान बंदरे, (०१) मेरीटाईम बोर्डास 
सहाय्यक अनुदान, (०१) (०६) नौकासमूह्यची खबरेदी (राज्य)  (योननांतर्गत) (३०५१ ०७४१), ३१, 


_ > सहाय्यक अनुदान (बेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षार््याली. खची , टाकण्यात यावा. तसेच सदर खर्च सन 


२०१०-२०१९ यो आर्थिक वर्षीतील उफ्लब्ध TAT भागविण्यात यावा. 


Miter वरील "aren" येथील क्र. ३ येथील दि. ४.३.२०११ च्या परिपत्रकातील अटींचे कटाक्षाने 


पालन करण्याच्या अधिन Tet उपरोक्त तरतूद खर्च करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासंन निर्णय, नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमती नुसार वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक' १३६/११/व्यय-८ दि. ३१.३.२०११ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. | 


__ (ग्र. ता. गोड) र अ 
सह सचिव, गृह बिभाग, महाराष्ट्र शासन. -” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


प्रत, 
__. _ महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई 
. महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर 
अधिदान a लेखाधिकारी, मुंबई. . . .. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


; मुंबई 


नियोजन विभाग, (का. १४६२), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
निवडनस्ती (बंदरे-२) 


